औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
श्री.वि.वि.काटमवार, उपसंचालक यांच्या 
नियतकालिक बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेशा क्र.औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.9२(२)/कामगार-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचाः- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय,क्र.संकीर्ण-१२१४/प्र.क्र.9७४/कामगार-१, 
दि.०५.०२.२०१५. 


ames : 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील उप 
संचालकांची पुढीलप्रमाणे बदली करण्यात येत आहे- 


अधिका-याचे नाव कार्यरत पद बदली नंतर पदस्थापनेचे पद 
व ठिकाण 


चा were 


2. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचालनालय यांनी, श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत 
आवर्यक कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात व 
याबाबतचा अहवाळ शासनास सादर करावा. कार्यालय प्रमुखाने कार्यमुक्त केल्यावर 
श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक यांनी तातडीने बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 


३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५" मधीळ कलम ४ (४ व कलम ४(५) च्या 
तरतूदीन्वये व सदर अधिनियमाच्या कलम ६ खालील परंतुक २ व कलम ७ एकत्रित विचारात घेऊन, 
संदर्भ H.2 येथील शासन निर्णयान्वये, सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन हे आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-०७२०/प्र.क्र.७२(२)/कामगार-१ 


४. 


सदर Tea, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२००८१०१९४७४१९२१० असा आहे. सदर 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कि Digitally signed by Dr.Shrikant L. Pulkundwar 
i h i | a al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industry Energy 
e @ and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7bae5ad1db4953358cd43c999 


bdf0814c6bb78364d50a, 


serialNumber=c10a1 e6c8fbe08c1180978bd3ed8a151ed05202 


Pp U | | ku | al d Wa i d522b09b9960341c2f080906d, cn=Dr.Shrikant L. Pulkundwar 
Date: 2020.08.10 19:56:06 +05'30' 


(डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला 


संकुल, बांद्रा(पू), मुंबई. 


२. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


on G&G -€४ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, नांदेड. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. श्री.वि.वि.काटमवार, उप संचालक ( द्वारा प्रभारी संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचालनालय, कामगार भवन, बांद्रा-कुर्ला संकुल, TINY, मुंबई.) 
मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


. मा.अपर मुख्य सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


